जैववैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 
१९९८ च्या अंतर्गत प्राधिकारपत्रासाठी (Authorisation) 
आकारण्यात येणारे शुल्क/ फी बाबतचा दिनांक 
१०/४/२००३ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत 
तसेच सर्व वैद्यकीय आस्थापनांनी दि. २५/८/२०११ च्या 
शासन निर्णयानुसार आवश्‍यक संमतीपत्र शुल्क अदा 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्र. जैवैक २०२२/प्र.क्र.५६/तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र.इएनव्ही १०९८/५५९/प्र.क्र.२५९/तां.क.१ दिनांक Yo एप्रिल,२००३. 
२. शासन निर्णय क्र.मप्रनि२०११/प्र.क्र.२६/तां.क.२ दिनांक २५ ऑगस्ट, २०११ . 
३. केंद्रीय पर्यावरण,वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २८ मार्च,२०१६ 
अन्वये निर्गमित केलेले जैव वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०१६. 


प्रस्तावना :- 

१. जेववैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, १९९८ मधील तरतुदीनुसार सर्व 
वैद्यकीय आस्थापनांनी जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्रासाठी (Authorisation) अर्ज 
करताना सुधारित फी आकारण्याबाबत दिनांक १०/४/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक 
तत्वे विहीत करण्यात आलेली होती. 

२. केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २८ मार्च,२०१६ अन्वये 
निर्गमित केलेले जेव वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०१६ जेव वैद्यकीय कचरा निर्माण 
होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय आस्थापनांना लागू करण्यात आलेले आहेत. तसेच, केंद्रीय 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सन २०१२ पासून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांन्वये वैद्यकीय 
आस्थापनांना उद्योग या संवर्गात वर्गीकृत केलेले आहे. त्यानुसार सर्व वैद्यकीय आस्थापनांना 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जल (प्रतिबंध व प्रदुषण नियंत्रण ) कायदा,१९७४ व हवा 
(प्रतिबंध व प्रदुषण नियंत्रण) कायदा, १९८१ अन्वये संमतीपत्र घेणे बंधनकारक आहे. 


३. सर्व वैद्यकीय आस्थापनांना जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ अन्वये जैव 
वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्र (BMWM Authorisation) आणि दिनांक २५/८/२०११ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, जल (प्रतिबंध व प्रदुषण नियंत्रण) कायदा,१९७४ व हवा (प्रतिबंध व 
प्रदुषण नियंत्रण) कायदा, १९८१ अंतर्गत संमतीपत्र (Consent) स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याऐवजी 
“सामायिक संमतीपत्र व जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्र*” (Combined Consent 
and BMWM Authorization) प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. वैद्यकीय आस्थापनांना जैव वैद्यकीय 
कचरा व्यवस्थापन प्राधिकारपत्र व संमतीपत्र प्राप्त करणे करिता स्वतंत्रपणे शुल्क आकारणी 
करण्यात येते. या झुल्कापैकी वैद्यकीय आस्थापनांना जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन 
प्राधिकारपत्रकरिता शासनाच्या दिनांक १०/४/२००३ च्या शासन निर्णयानुसार देय असलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः जैवैक २०२२/प्र.क्र.५६/तां.क.१ 


प्राधिकारपत्र शुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय:- 

१. जेववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, १९९८ मधीळ तरतुदीनुसार जैव वैद्यकीय कचरा 
व्यवस्थापन प्राधिकारपत्रासाठी (BMWM Authorization) फी आकारण्यांबाबत निर्गमित करण्यात 
आलेला दि. १०/४/२००३ रोजीचा शासन निर्णय तत्काळ प्रभावाने रद्द समजण्यात येत आहे. 


२. जेव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मध्ये अंतर्भुत राज्यातील सर्व वैद्यकीय 
आस्थापनांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सामायिक संमतीपत्र व जेव वैद्यकीय कचरा 
व्यवस्थापन प्राधिकारपत्र (Combined Consent and BMWM Authorization) घेणे व त्यासाठी 
दिनांक. २५/८/२०११ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार अथवा त्यामध्ये वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या 
सुधारणेनुसार महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रणमंडळाकडून आवश्‍यक केवळ संमतीपत्र शुल्क 
आकारण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१०१४४९४२४७०४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY B 
SANDANSHIV ४ 
(संजय संदानशिव) 
शा.श्रे. तथा अवर सचिव 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) मंत्रालय,मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग),मंत्राळय,मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग), मंत्राळय,मुंबई. 
५. सदस्य सचिव,महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 
६. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त,महानगरपालिका, 
७. सर्व जिल्हाधिकारी, 
८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 
९. संचालक,आरोग्य सेवा,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१०.संचालक,वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (तां.क.१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


shtra, 


